महाराष्ट्र we विकास मंडळ, अकोला व 
अधिनस्त कार्यालय प्रमुखांचे पदनांम व 
कार्यालयाचा पत्ता घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१६३/ पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र. सिडीएस-१०-२००१/(प्र.क्र.५९)/पदुम-४,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
दि. ०२ एप्रिळ, २००२ 
२. शासन निर्णय क्र. सिडीएस-१०-२००१/(प्र.क्र.५९)/पदुम-४,मंत्राळय, मुंबई-३२ 
दि.०७ जुन, २००३ 
३. शासन निर्णय क्र. पसंप्र-१००१/प्र.क्र.२९(भाग-४)/पदुम-१, मंत्राळय, मुंबई-३२ दि. २५ मे, २००४ 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Wes विकास मंडळ, अकोला यांचे पत्र क्र.मपविम/ 
आस्था-१/ पदनाम बदल/३१८३-८४/२०१८, दि.६ ऑक्टोबर, २०१८. 


प्रस्तावना : - 
पशुपैदाशीची विशेष तज्ञतेची सेवा अधिक कार्यक्षमतेने पुरवून विशेषत: राज्याच्या मागासलेल्या 


भागामध्ये संकरित पैदाशीच्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवून दुग्ध उत्पादन व ग्रामिण रोजगार निर्मितीस 
उत्तेजन देण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र Ws विकास मंडळ या स्वायत्त संस्थेची स्थापना आयुक्‍त 
कार्यालय, पुणे येथे वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र पशुधन विकास 
मंडळाचे पुणे येथील मुख्यालय हे अकोला येथील पशुवैद्यकीय पदव्युत्तर महाविद्यालयाचे जागेत स्थलांतरण 
करण्यास वाचा-२ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आळेली आहे. 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला यांचेकडे एकूण ३ गोठीत रेत प्रयोगशाळा, ७ शासकीय 
पश्नुपैदास प्रक्षेत्रे व २ वळु संगोपन केंद्रे उपरोक्त शासन निर्णय दि.२.०४.२००२ अन्वये हस्तांतरीत झालेली 
आहेत. प्रस्तुत संस्थांच्या कामकाजाचे (प्रशासकिय, तांत्रिक व आर्थिक) संनियंत्रण करण्यासाठी सुयोग्य 
व्यवस्था निर्माण करणे. तसेच, संस्थांच्या तांत्रिक व प्रशासकिय कामकाजाच्या स्वरुपानुसार कार्यालय 
प्रमुखांचे पदनाम सुसंगत ठेवणे आवश्यक असल्याने, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या संचालक 
मंडळाच्या दि.०८.१०.२००४ रोजीच्या ५ व्या सभेमधील ठराव क्र. ३३ नुसार मंडळाच्या अधिनस्त कार्यरत 
असलेल्या उपरोक्त संस्था प्रमुखांचे नामाभिधान खाली नमुद केल्याप्रमाणे सुधारीत करण्यास संचालक 
मंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१६३/ पदुम-४ 


सुधारित नामाभिधानासह महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला तसेच, मंडळाच्या प्रमुखांचे 
कामकाज चालू आहे. परंतु, आयकर विभागाने विभागीय व्यवस्थापक, अतिशित रेत प्रयोगशाळा, नागपुर या 
संस्था प्रमुखाच्या TAN क्रमांकाच्या संदर्भाने आक्षेप नोंदविळा आहे. तरी, पदनामातील बदल तसेच, 
महाराष्ट्र WIS विकास मंडळ, अकोला कार्यालयाच्या पत्त्यात झालेला बदल आयकर विभागास कळविणे 
आव्यक आहे. 


महाराष्ट्र Wes विकास मंडळ, अकोला यांचे अधिनस्त कार्यरत असलेल्या संस्थांचे खाळीलप्रमाणे 
सुधारित नामाभिधान तसेच, संस्था प्रमुखांचे खालीलप्रमाणे सुधारित पदनाम यास शासन मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधी होती. त्या अनुषंगाने, खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला यांच्या अधिनस्त कार्यरत असलेल्या खालीलप्रमाणे 
संस्थांचे सुधारित नामाभिधान तसेच, संस्था प्रमुखाच्या पदनामात व कार्यालयीन पत्त्यात खालीलप्रमाणे 
बदल करण्यास याव्दारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ) महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला यांच्या अधिनस्त कार्यरत संस्था 


जुने पदनाम नवीन पदनांम 
1 १1 २ 
१.उपसंचालक पशुसंवर्धन, अतिज्लीत रेत प्रयोगशाळा | विभागीय व्यवस्थापक, अतिशीत रेत प्रयोगशाळा 
२. अधिक्षक, शासकिय पश्युपैदास प्रक्षेत्र प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळु माता प्रक्षेत्र 
३. अधिक्षक, वळु संगोपन केंद्र व्यवस्थापक, वळु संगोपन केंद्र 


ब) महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला यांच्या अधिनस्त संस्था प्रमुख 


अ. संस्थेचे नांव व संस्था प्रमुखांचे दि. संस्थेचे नांव व संस्था प्रमुखांचे दि. मा. संचालक मंडळाच्या ठरावान्वये 

क्र.।  २५.०५.२००४ पुर्वीचे पदनाम वपत्ता । २५.०५.२००४ शा.नि. अन्वये पदनाम वपत्ता । मंजुर केल्यानुसार संस्थेच्या 
प्रमुखांचे सुधारित पदनाम व पत्ता 

al २ ३ a ही. [| 

१ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


महाराष्ट्र UH विकास मंडळ, अकोला, | महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला, |। महाराष्ट्र USA विकास मंडळ, 
प्रतिष्ठाण बंगला, डॉ. पंजाबराव देशमुख | प्रतिष्ठाण बंगला, डॉ. पंजाबराव CATA  । अकोला, 


कृषि विद्यापीठ परिसर, कृषि नगर, कृषि विद्यापीठ परिसर, कृषि नगर, शासकिय कुक्कुट प्रकल्प परिसर, 
अकोला अकोला जिल्हा अकोला ४४४१०४ कृषि नगर जुना आर.टी.ओ. रोड, 
जिल्हा अकोला ४४४१०४ अकोला ४४४१०४ 

२ | उपसंचालक पशुसंवर्धन, अतिशीत रेत उपआयुक्त पशुसंवर्धन, विभागीय व्यवस्थापक, अतिज्लीत 
प्रयोगशाळा, पुणे मुळा रोड, खडकी, अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे मुळा रोड, । रेत प्रयोगशाळा, पुणे मुळा रोड, 
पुणे-४११००३ खडकी, पुणे-४११००३ खडकी, पुणे-४११००३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१६३/ पदुम-४ 


3 | उपसंचालक पशुसंवर्धन, अतिशीत रेत उपआयुक्त पशुसंवर्धन, विभागीय व्यवस्थापक, अतिशीत 
प्रयोगशाळा, औरंगाबाद जळगांव रोड, अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, औरंगाबाद रेत प्रयोगशाळा, औरंगाबाद 
हर्सुल, औरंगाबाद ४३१००८ जळगांव रोड, हर्सुल, औरंगाबाद ४३१००८ | जळगांव रोड, हर्सुल, औरंगाबाद 

४३१००८ 

४ | उपसंचालक पशुसंवर्धन, उपआयुक्त पशुसंवर्धन, विभागीय व्यवस्थापक, अतिशीत 
अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, नागपुर अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, नागपुर तेलंखेडी | रेत प्रयोगशाळा, नागपुर राष्ट्रसंत 
तेलंखेडी हनुमान मंदीराजवळ, हनुमान मंदीराजवळ, THUS, नागपुर तुकडोजी महाराज विद्यापीठ 
तेलंखेडी, नागपुर ४४०००१ ४४०००१ परिसर समोर, अमरावती रोड, 

नागपुर ४४००३३ 

५ | अधिक्षक/सहाय्यक संचालक पशुसंवर्धन, | अधिक्षक/सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, 
शासकिय waders प्रक्षेत्र, पोहरा शासकिय पक्युपैदास प्रक्षेत्र, पोहरा वळु माता प्रक्षेत्र, पोहरा मु.पो. 
मु.पो. पोहरा (बंदी) ता.जि. मु.पो. पोहरा (बंदी) ता.जि. पोहरा (बंदी) ता.जि. अमरावती 
अमरावती ४४४६०९ अमरावती ४४४६०९ ४४४६०९ 

६ | अधिक्षक/ सहाय्यक संचालक waa, | अधिक्षक/सहाय्यक आयुक्‍त पश्युसंवर्धन, प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, 
शासकिय पश्ुपैदास प्रक्षेत्र, वडसा शासकिय VTS प्रक्षेत्र, वडसा कुरखेडा | वळु माता प्रक्षेत्र वडसा कुरखेडा 
कुरखेडा रोड, वडसा ता. वडसा, जि. रोड, वडसा ता. वडसा, जि. गडचिरोली  । रोड, वडसा ता. वडसा, जि. 
गडचिरोली ४४१२०७ ४४१२०७ गडचिरोली ४४१२०७ 

७ | अधिक्षक /सहाय्यक संचालक पशुसंवर्धन, | अधिक्षक /सहाय्यक आयुक्‍त was,  । प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, 
शासकिय Tatars प्रक्षेत्र, हिंगोली शासकिय Tatars प्रक्षेत्र, हिंगोली अकोला | वळु माता प्रक्षेत्र, हिंगोली 
अकोला रोड, हिंगोली ता.जि. हिंगोळी  । रोड, हिंगोली ता.जि. हिंगोली ४३१५१३ अकोला रोड, हिंगोली ता.जि. 
४३१५१३ हिंगोली ४३१५१३ 

८ | अधिक्षक/सहाय्यक संचालक पशुसंवर्धन, | अधिक्षक/सहाय्यक आयुक्‍त पश्युसंवर्धन, प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, 
शासकिय पश्ुपैदास प्रक्षेत्र, कोपरगांव शासकिय पशुपैदास प्रक्षेत्र, कोपरगांव वळु माता प्रक्षेत्र, कोपरगांव 
स्टेशन रोड, कोपरगांव, ता. कोपरगांव | स्टेशन रोड, कोपरगांव, ता. कोपरगांव स्टेशन रोड, कोपरगांव, ता. 
जि. अहमदनगर ४२३६०१ जि. अहमदनगर ४२३६०१ कोपरगांव जि. अहमदनगर 

४२३६०१ 

९ | अधिक्षक/सहाय्यक संचालक पशुसंवर्धन, | अधिक्षक/सहय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, 
शासकिय पश्युपैदास प्रक्षेत्र, जत ता. जत, । शासकिय पश्युपैदास प्रक्षेत्र, जत ता. जत, | वळु माता प्रक्षेत्र, जत ता. जत, 
जि. सांगली ४१६४०४ जि. सांगली ४१६४०४ जि. सांगली ४१६४०४ 

ण ० | अधिक्षक/सहाय्यक संचालक पशुसंवर्धन, | अधिक्षक/सहाय्यक आयुक्‍त पश्युसंवर्धन, प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, 
शासकिय पश्ुपैदास प्रक्षेत्र, जुनोनी ता. शासकिय waders wala, जुनोनी ता. वळु माता प्रक्षेत्र, जुनोनी ता. 
सांगोला, जि. सोलापुर ४१३३०७ सांगोला, जि. सोलापुर ४१३३०७ सांगोला, जि. सोलापुर ४१३३०७ 

iy १ | अधिक्षक/सहाय्यक संचालक पशुसंवर्धन, | अधिक्षक/सहाय्यक आयुक्‍त पश्युसंवर्धन, प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, 
शासकिय पश्युपैदास प्रक्षेत्र, ताथवडे डांगे । शासकिय पश्ुपैदास प्रक्षेत्र, ताथवडे डांगे । वळु माता प्रक्षेत्र, ताथवडे डांगे 
चौक, थेरगांव रोड, ताथवडे, पुणे ४११०३३ | चौक, थेरगांव रोड, ताथवडे, पुणे ४११०३३ | चौक, थेरगांव रोड, ताथवडे, पुणे 

४११०३३ 
१२ | अधिक्षक/सहाय्यक संचालक पशुसंवर्धन, | अधिक्षक/सहाय्यक आयुक्‍त Waa, व्यवस्थापक, 


वळु संगोपन केंद्र, औरंगाबाद 
जळगांव रोड, हर्सुल, औरंगाबाद 
४३१००८ 


वळु संगोपन केंद्र, औरंगाबाद जळगांव 
रोड, हर्सुल, औरंगाबाद ४३१००८ 


वळु संगोपन केंद्र, औरंगाबाद 
जळगांव रोड, हर्सुल, औरंगाबाद 
४३१००८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१६३/ पदुम-४ 


१३ 


अधिक्षक/सहाय्यक संचालक पशुसंवर्धन, 
वळु संगोपन केंद्र, नागपुर 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ 
परिसर समोर, अमरावती रोड, नागपुर 
४४००३३ 


अधिक्षक/सहाय्यक आयुक्‍त पश्युसंवर्धन, 
वळु संगोपन केंद्र, नागपुर राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज विद्यापीठ परिसर समोर, 
अमरावती रोड, नागपुर ४४००३३ 


व्यवस्थापक, 

वळु संगोपन केंद्र, नागपुर राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज विद्यापीठ 
परिसर समोर, 

अमरावती रोड, नागपुर ४४००३३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक संकेताक २०१८१११७१११७१४३८०१ आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


०८ “७ AD -5 


९. 
१०.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (सर्व) 


मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 


5 दि Digitally signed by Vikas Tulshiram Kadam 
| a S ५1 S h | fa Mm DN: c=IN, o=Governmen: it Of Maharashtra, ou=Agriculture 


Kadam 


and ADF Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7al 9b04c6d22f8ef1 b&dbc9b 
19d45ef776d80ef 148059, cn=Vikas Tulshiram Kadam 

Date: 2018.11.17 11:23:36 +05'30' 


(विकास तु. कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 


मा. मंत्री (पदुम) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


मा. राज्यमंत्री (पदुम) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. आयुक्त WPS, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला 


प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/लातुर/अमरावती/नागपुर 


११.विभागीय व्यवस्थापक, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे/औरंगाबाद/नागपुर 
१२.व्यवस्थापक, वळु संगोपन केंद्र, औरंगाबाद/नागपुर 

१३.प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळु माता प्रक्षेत्र, पोहरा/वडसा/हिंगोली/कोपरगांव/जत/जुनोनी/ताथवडे 
१४.निवड नस्ती (पदुम) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


